धार्मिक अल्पसंख्याक विद्यार्थी बहुल शासनमान्य खाजगी 
अनुदानित / विना अनुदानित / कायम विना अनुदानित 
शाळा, कनिष्ठ महाविद्यालये, औद्योगिक प्रशिक्षण 
संस्था,नगरपालिका / नगरपरिषद शाळा व अपंग 
शाळांमध्ये पायाभूत सोयी सुविधा पुरविण्यासाठी अनुदान 
योजनेंतर्गत अनुदान वितरण (सन २०२३-२४) जि. सोलापूर 


महाराष्ट्र शासन 
अल्पसंख्याक विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः अविवि-२०२३/प्र.क्र.१२४/का-६ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
तारीख:- ०५ मार्च, २०२४. 


वाचा : 
१) शासन निर्णय क्रमांकः अविवि-२०१५/प्र.क्र.८०/१५/का-६, दि.०७.१०.२०१५ 
२) शासन निर्णय क्रमांकः अविवि-२०२२/प्र.क्र. ४०/भाग-१/का-६, दि. १३ जून, २०२३ 
3) जिल्हा नियोजन समिती, जिल्हाधिकारी कार्यालय, सोलापूर यांचे पत्र क्र. जा.क्र. जि.नि.स. / 
अविवि /2023 / १३१५, दि. ३१.७.२०२३ . 
प्रस्तावना :- 


धार्मिक अल्पसंख्याक विद्यार्थी बहुळ शासनमान्य खाजगी अनुदानित / विनाअनुदानित शाळा, कनिष्ठ 
महाविद्यालये, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, नगरपालिका / नगरपरिषद शाळा व अपंग शाळांमध्ये पायाभूत सोयी 
सुविधा पुरविण्यासाठी अनुदान योजना शासन निर्णय दिनांक ७ ऑक्टोंबर, २०१५ अन्वये राबविण्यात येत आहे. 
सदरहू योजनेंतर्गत संबंधित जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून शासनास प्राप्त झालेल्या प्रस्तावातील पात्र शाळांना 
सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षाकरिता अनुदान मंजूर करण्यासाठी पुढीलप्रमाणे मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ.क्र विभाग जिल्हा पात्र शाळांची संख्या प्रस्तावित अनुदान 
(रु. लाखात) 
१. पुणे विभाग सोलापूर ०५ १०,००,०००/- 
एकूण ०५ १०,००,०००/- 
शासन निर्णय :- 


संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखालील उच्च स्तरीय निवड समितीने उपरोक्त शासन निर्णय 
दि.७.१०.२०१५ मधील तदतुदीनुसार त्यांच्याकडे प्राप्त अर्जाची छाननी केली असून, छाननीअंती पात्र शाळांची 
यादी, शिफारशी व आवश्‍यक निधीच्या मागणीसह प्रस्ताव मंजूरीकरिता शासनाकडे पाठविला आहे. संबंधित 
जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून प्राप्त झालेल्या सर्व प्रस्तावांची शासनस्तरावर छाननी करुन त्यामध्ये पात्र 
ठरलेल्या शाळांची संख्या व त्यांस मंजूर करावयाच्या (कमाल मर्यादा प्रत्येक शाळेसाठी रू.२.०० लाख) अनुदानाची 
रक्‍कम सोबतच्या तक्त्यात दर्शविण्यात आली आहे :- 


शासन निर्णय क्रमांकः अविवि-२०२३/प्र.क्र.१२४/का-६ 


उपरोक्‍त ded दर्शविल्याप्रमाणे तसेच प्रस्तुत शासन निर्णयाच्या “परिशिष्ट अ“ येथील 
यादीनुसारच्या एकूण OY शाळांना रु. १०,००,०००/- (रूपये दहा लाख, फक्त) इतके अनुदान या योजनेंतर्गत मंजूर 
करण्यास याद्वारे शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 
सदर निधी संबंधित जिल्हाधिकारी यांच्या स्वाधीन करण्यात येत आहे. संबंधित जिल्हयाचे जिल्हाधिकारी 
यांना सदर निधीसाठी आहरण व संवितरण अधिकारी आणि नियत्रंण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 
अनुदान मंजूर केलेल्या पात्र शाळांच्या नावासमोर त्या शाळेच्या मागणीचे स्वरुप, यापूर्वी अनुदानाचा लाभ 
घेतल्याचे वर्ष याचा तपशील या शासन निर्णयासोबतच्या सहपत्रामध्ये दर्शविण्यात आला आहे. संबंधित 
जिल्हाधिकारी, यांच्याकडे सुपूर्द करण्यात आलेला उक्त निधी अर्थसंकल्पिय वितरण प्रणालीतून (BDS) आहरित 
करून संवितरित करण्यास खालील परिच्छेदातील बाबींच्या पूर्ततेच्या अधीन राहून वितरण करण्यास याद्वारे 
शासन मंजूरी देण्यात येत आहे. 

२. शासननिर्णय दि.०७.१०.२०१५मधील अटी व शर्तीनुसार फक्त एका DIES CODE / INSTITUTE CODE 
/ लायसन्स क्रमांकासाठी अनुदान देण्यात येईल. तसेच, एकाच इमारतीत / आवारात एकाच संस्थेच्या प्राथमिक, 
माध्यमिक,उच्च माध्यमिक अशा वेगवेगळया शाळा / महाविद्यालये हे दिवसभरातील स्वतंत्र वेळापत्रकानुसार 
वेगवेगळया पाळीत / सत्रात भरत असतील आणि त्यांचे DIES CODE वेगवेगळे असतील अशा परिस्थितीत त्या 
इमारतीसाठी / आवारासाठी या DIES CODE पैकी फक्त एकाच DIES CODE साठी अनुदान मंजूर करण्यात 
येईल. तसेच अनुदान प्राप्त शाळा स्वयं अर्थसहाय्यीत नाहीत याबाबत संबंधित जिल्हाधिकारी यांनी अनुदान 
वितरण करण्यापूर्वी शासन निर्णय दि. ७.१०.२०१५ मध्ये विहित केलेल्या अटी व शर्तीचे पालन होईल याची दक्षता 
घ्यावी. या योजनेंतर्गत शाळांना चालू वर्षात ज्या विनिर्दिष्ट प्रयोजनासाठी निधी मंजूर करण्यात आला आहे, त्याच 
प्रयोजनासाठी संबंधित शाळांनी निधी खर्ची टाकावा. 

३. शाळा, महाविद्यालय, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, अपंग व नगरपालिका / नगरपरिषद शाळांना अनुदान 
वितरित करण्यात आल्यानंतर संबंधित शाळा, महाविद्यालय, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, अपंग व नगरपालिका / 
नगरपरिषद झाळांनी अनुदान प्रत्यक्ष प्राप्त झाल्यापासून तीन महिन्यांच्या कालावधीत प्रस्तावात नमूद केलेली कामे 
पूर्ण करणे आव्यक आहे. त्यानंतर अनुदानाच्या विनियोगाचे “परिशिष्ट- क” विहित नमुन्यातील उपयोगिता 
प्रमाणपत्र संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सादर करणे बंधनकारक आहे. तसेच जिल्हाधिकारी यांनी या शासन 
निर्णयासोबतच्या “परिशिष्ट- ब” नुसार विहित नमुन्यात शासनास व महालेखापाल कार्यालयास उपयोगिता 
प्रमाणपत्रांचा अहवाल सादर करावा. तसेच त्यांनी नियंत्रण अधिकारी म्हणून शासन परिपत्रक वित्त विभाग 
क्र.एयुडी:-१०८२ / दसीआर-९० /८४ / कोष-५, दि.२४ सप्टेंबर, १९८६ नुसार सदर निधीच्या खर्चाचा ताळमेळ 
घालून त्यासंबंधीचे प्रमाणपत्र व सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षाचा संबंधीत लेखा शिर्षाचा विनियोजन लेखा अहवाल 
दि. ३० सप्टेंबर, २०२४ पर्यंत शासनास निश्चितपणे सादर करावा. 

8. या योजनेंतर्गत उद्धभवणाऱ्या तक्रारींचे निराकरण करण्यासाठी शासन निर्णय दि.०७.१०.२०१५ मध्ये 
नमूद संबंधित जिल्हयाचे जिल्हाधिकारी यांचे अध्यक्षतेखालील उच्चस्तरीय निवड समितीस प्राधिकृत करण्यात 
येत आहे. 

५. या योजनेंतर्गत होणारा खर्च “मागणी क्र.झेड ई-१, प्रधान लेखाशीर्ष २२३५, सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, 

०२, समाजकल्याण २००, इतर कार्यक्रम, राज्य योजनांतर्गत योजना (०१) (२१) अल्पसंख्यांक शाळांना पायाभूत 


पृष्ठ ७ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः अविवि-२०२३/प्र.क्र.१२४/का-६ 


सुविधा पुरविणेकरिता सहायक अनुदान कार्यक्रम (२२३५ ए-३४७ ३१ सहायक अनुदाने (वेतनेतर) या 
लेखाशीर्षाखाली सन २०२२-२३ या वर्षाकरिता मंजूर करण्यात आलेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 
६. या निधी वितरणासाठी वित्त विभाग शासन परिपत्रक, क्रमांक अर्थसं-२०२३ / प्र.क्र.४० / अर्थ-३, 
दि.१२/०४/२०२३ मध्ये नमूद करण्यात आल्यानुसार सन २०२३-२४ च्या प्रथम नऊमाही करिता (डिसेंबर, 
२०२३ अखेरपर्यंत) अर्थसंकल्पीय तरतुदीच्या ७०% इतका निधी वित्त विभागाकडून बीम्स प्रणालीवर 
वितरणासाठी उपलब्ध करुन दिला जाणार आहे. त्यापैकी २०% म्हणजेच रू. ४.०० कोटी इतकी तरतूद बिम्स 
प्रणालीवर उपलब्ध करण्यात आली आहे. उपलब्ध निधीपैकी रू. ३६.०० लाख इतकी रक्कम खर्च झाली असून 
उर्वरीत रू. ३.६४ कोटी इतका निधी शिल्लक आहे. सदर शिल्लक रकमेमधून उक्त रू. १०,००,०००/- इतका निधी 
चालू आर्थिक वर्षासाठी प्राप्त झालेल्या प्रस्तावानुसार निधी वितरणाचा शासन आदेश निर्गमित करण्यात येत आहे. 

सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०३०५१८२२३२९११४ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by MEGHANA GAURAV SHINDE 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 


ou=MINORITY DEVELOPMENT DEPARTMENT, 
2.5.4.20=d29224e30812c4523eedb32c54f5cbc27548f81 ccf65 


6192b6d7351 1 5af1dfb8, postalCode=400032, 
ra, 


st=Maharasht 

GAU RAV S H | N D E serialNumber=D625CF85C370BB4C35F332D5F951FOA9CD61 
FADSDDF056809A969BFDD9FDB7DA, cn=MEGHANA 
GAURAV SHINDE 
Date: 2024.03.06 16:37:33 +05'30' 


(मेघना गौरव शिंदे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


घड 
घु 


प्रत, 

१) मा.राज्यपालांचे सचिव, 

२) मा.मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव 

३) मा. मंत्री / मा.राज्यमंत्री, अल्पसंख्याक विकास यांचे खाजगी सचिव 

४ सर्वमा. मंत्री / मा.राज्यमंत्री, यांचे खाजगी सचिव 

५) मा. विरोधी पक्षनेता, विधानसभा / विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, 
विधानभवन, मुंबई. 

६) मा. विधानसभा / विधान परिषद सदस्य, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, विधानभवन, 
मुंबई. 

७ मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन. 

८) अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

९) प्रधान सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१०) प्रधान सचिव, अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

११) महालेखापाल % (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई / नागपूर 

१२) महालेखापा ७ (लेखापरिक्षा), मुंबई / नागपूर 

१३) जिल्हा कोषागार अधिकारी, सोलापूर . 


पृष्ठ ७ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः अविवि-२०२३/प्र.क्र.१२४/का-६ 


१४) जिल्हाधिकारी, सोलापूर . 

१५) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, सोलापूर . 

१६) विभागीय शिक्षण उपसंचालक, सोलापूर . 

१७) जिल्हा नियोजन अधिकारी, सोलापूर. 

१८) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, सोलापूर . 

१९) अवर सचिव (अर्थसंकल्प शाखा), अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
२०) सर्व संबंधित शाळा (जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत) 

२१) निवड नस्ती. 


पृष्ठ ७ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः अविवि-२०२३/प्र.क्र.१२४/का-६ 


झासन निर्णय क्रमांक:- अविवि-२०२३/ प्र.क्र.१२४/ का.६ दि. ०५मार्च, २०२४. सोबतचे चे सहपत्र 


“परिशिष्ट- अ” 


संस्थेचे नाव व शाळेचे नाव 


प्रयोजन 


अनुदानाचे वर्ष | 


पुणे विभाग, जिल्हा- सोलापूर . 


सिध्दार्थ क्रिडा व शिक्षण प्रसारक मंडळ, आहेरवाडी, 
सोलापूर, जि. सोलापूर द्वारे संचालित सम्यक उर्दु 
हायस्कुल, आहेरवाडी, सोलापूर, जि. सोलापूर. 


पिण्याच्या पाण्याची सुविधा (कुलर / 
फिल्टरसह) खरेदी करणे. 


नगर पालीका शिक्षण मंडळ, Sad घाट, पंढरपूर, जि. 
सोलापूर द्वारे संचालित नगर पालीका प्राथमिक उर्दु 
शाळा क्रमांक-१६, पंढरपूर, जि. सोलापूर. 


ग्रंथालय कक्ष ( शैक्षणिक पुस्तके 
खरेदी,किट्स खरेदी, उर्दु साहीत्य, 
गोष्टीची पुस्तके, क्रमिक पुस्तके 
खरेदी. व ग्रंथालय फर्निचर.) 


मुस्लीम शिक्षण संस्था, सोलापूर, जि. सोलापूर द्वारे 
संचालित गैबीपीर उर्दु प्राथमिक शाळा, सोलापूर, जि. 
सोलापूर. 


संगणक, प्रिंटर्स UPS खरेदी करणे. 


इस्लाह ब्रिगेड युवक मंडळ, करजगी, ता. 
अक्कलकोट, जि. सोलापूर द्वारे संचालित इस्लाह 
ब्रिगेड अँग्लो उर्दु हायस्कुल, करजगी, ता. 
अक्कलकोट, जि. सोलापूर. 


शाळा खोल्यांची दुरूस्ती करणे व 
फरशी बसविणे. 


मंगळ शिक्षण प्रसारक मंडळ, सोलापूर, जिल्हा 
सोलापूर द्वारे संचालित भोलेनाथ विद्यालय, सोलापूर, 
जि. सोलापूर. 


बेच व टेबल खरेदी करणे. 


एकूण रूपये- १०,००,०००/- 


पृष्ठ ७ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः अविवि-२०२३/प्र.क्र.१२४/का-६ 
“परिशिष्ट- ब” 


UTILIZATION CERTIFICATE 


Certificate that an amount of -------------- drawn vide Dated under Major 
Head 2234A389-39 towards Grant-in-Aid from------ --- Treasury was utilized for the purpose of “ 
अल्पसंख्यांक शाळांना पायाभूत सुविधा पुरविणे “ as mentioned in the sanction order purpose of -------- 


dated of the District Collector ,-------- 


Signature of District Collector. 


पृष्ठ ७ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः अविवि-२०२३/प्र.क्र.१२४/का-६ 


“परिशिष्ट- क” 
उपयोगिता प्रमाणपत्र 
बी. आप्हा, ती, कयत त्या यम लकत आणि 
री मा केरा व येकास तात, असे प्रमाणित करतो की, महाराष्ट्र शासन, 
अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई मार्फत अल्पसंख्याक खाजगी शाळा / कनिष्ठ महाविद्यालय / अपंग 
शाळा / नगरपरिषद / नगरपालिका/ महानगरपालिका झाळांस पायाभूत सुविधा पुरविण्यासाठी अनुदान 
योजनेंतर्गत आमच्या 


७३ १ 0 क या 
रारंणेच्या ०... ७.५५, ७-०, या aed /कनिष्ठ महाविद्यालयास / अपंग 
शाळा नगरपरिषद/नगरपालिका/ महानगरपालिका शाळा वर्ष २०२३ -२०२४ मध्ये मंजूर झालेल्या 
लेक क ee ( अक्षरी रुपये.............................................. ८... ) एवढया अनुदानाचा 


उपयोग आम्ही खालील प्रयोजनांसाठी केला आहे आणि सदर अनुदान ज्या बाबींसाठी मंजूर करण्यात आले होते 
त्याच प्रयोजनांसाठी खर्च करण्यात आले आहे. 


ae Sd 


आम्ही असेही प्रमाणित करतो की, सदर खर्च विहित पध्दतीचा अवलंब करुनच करण्यात आला आहे. 


अ.क्र पदनाम नाव स्वाक्षरी 
ie अध्यक्ष 
२ सचिव 
३ मुख्याध्यापक/प्राचार्य 
४ मुख्याधिकारी/गट शिक्षणाधिकारी/ 


शिक्षण अधिकारी /शिक्षण निरिक्षक/ 
उपशिक्षणाधिकारी/ जिल्हा समाज 
कल्याण अधिकारी वर्ग-१/ सह 
संचालक, उच्च व तंत्र शिक्षण/ 
महानगरपालिका/समाजकल्याण 
अधिकारी/ शिकक्‍्का- 

पालक शिक्षण संघटना यांचे अध्यक्ष 

शिकक्‍्का- 


शासन निर्णय, अल्पसंख्याक विकास विभाग, क्र.अविवि-२०२३/प्र.क्र.१२४/का-६, दि. ०५ मार्च, २०२४ सोबतचे 
सहपत्र 


पृष्ठ ७ पैकी ७ 


